महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक दुरूस्ती-०९१८/प्र.क्र.3०५/पोळ-७. 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२. 


दिनांक ०५ ऑक्टोबर २०१८. 


विषय :- पोलीस अधीक्षक, रायगड, यांच्या अधिपत्याखाळीलळ (अलिबाग 
तालुक्यातील) (१ हशिवरे पोलीस ठाणे, (२) अलिबाग पोलीस ठाणे, व (३) 
पोयनाड पोलीस ठाणे, यांच्या इमारतींच्या दुरूस्तीची विवक्षित कामे 
करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 


संदर्भ  :- १) झासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१४/ प्र.क्र.४९/ १४/ विनियम, 
दिनांक ०५.०१.२०१५. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. विअप्र-२०१३/ प्र.क्र.३०/ १३/ विनियम, 
भाग-२, दिनांक १७.०४.२०१५. 
३) श्री. सुभाष ऊर्फ पंडीतशोठ पाटील, विधानसभा सदस्य, अलिबाग, यांची 
विनंती (जुलै-२०१८). 


ज्ञापन.- 


पोलीस अधीक्षक, रायगड, यांच्या अधिपत्याखालील (अलिबाग तालुक्यातील) (१) 
हशिवरे पोळीस ठाणे, (2) अलिबाग पोलीस ठाणे, व (३) पोयनाड पोलीस ठाणे, यांच्या 
इमारतींच्या दुरूस्तीची विवक्षित कामे करणे आवश्‍यक आहे. उक्त कामासाठी उप अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग, अलिबाग, यांनी सन २०१७-१८ च्या राज्य दरसूचीनुसार 
तयार केलेले एकूण रु.६७,४४,९९४/- इतक्या खर्चाचे अंदाज सादर केले आहेत. हे खर्चाचे 
अंदाज कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अलिबाग, यांनी साक्षांकित केले 
आहेत. 


२. उक्त खर्चाचे अंदाज हे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, यांनी तपासळे आहेत व 
ते, खालील तक्त्यात निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, रु.६५,१७,४१२/- असे सुधारित केळे आहेत 
आणि, विवक्षित अटींवर, प्रशासकीय मान्यता देण्यास सहमती दिली आहे. 


अ.क्र. कामाचे नाव खर्चाचे अंदाज 
(9 (2 (4 
१. | हशिवरे पोलीस ठाणे याच्या इमारतीची दुरुस्ती करणे रु.३०,५१,४३९/- 
२. । अलिबाग पोलीस ठाणे याच्या इमारतीची दुरुस्ती करणे रु.८.६१:हपट/- 
३. | पोयनाड पोलीस ठाणे याच्या इमारतीची दुरुस्ती करणे रु.२६,०४,५१५/- 

एकूण रु.६५,१७,४१२ 


शासन ज्ञापन क्रमांकः दुरूस्ती-०९१८/प्र.क्र.३०५/पोल-७. 


३. त्या अनुसार, पोलीस अधीक्षक, रायगड, यांच्या अधिपत्याखाळील (अलिबाग 
तालुक्यातील) (१) हशिवरे पोलीस ठाणे, (२) अलिबाग पोलीस ठाणे, व (3) पोयनाड पोलीस 
ठाणे, यांच्या इमारतींच्या दुरूस्तीची विवक्षित कामे करण्यासाठी, परिच्छेद २ मधील तक्त्यात 
निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे, रु.६५,१७,४१२/- (रुपये पासष्ट लक्ष सतरा हजार ARS INT फक्त 
इतक्या खर्चाच्या अंदाजास, पुढील अटीवर, याद्वारे, प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत 
आहे:- 

१) निधी उपलब्ध झाल्याशिवाय काम सुरू करू नये. 

२) उक्त खर्चाचे अंदाज हे पोलीस अधीक्षक, रायगड, यांनी साक्षांकित करणे आवश्‍यक 

आहे. 

४. उक्त कामासाठी येणारा खर्च हा गृह विभाग--मागणी क्र. बी-१, २०५५, पोलीस, (००) 
१०९, जिल्हा पोलीस, (00)(09) जिल्हा पोळीस बल (अनिवार्य) (दत्तमत) (२०५५ ०१६८), २७, 
लहान बांधकामे, याखाली उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


५. हे ज्ञापन सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४४२/२०१८/इमा- 
२, दिनांक २१.०९.२०१८, अन्वये मिळालेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. हे ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८१००८१५३५५३८६२९ असा आहे. हे ज्ञापन 
डीजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Swapnil Gopal B 
Of Maharashtra, ou= Home 


| G | B Department, postalCode=400032, st=Maharasht 

Swa p nl 0 pa OSE 25.4.20-668357072536177e10e333eb3ad58219876d443 
b2654088832e43dcad21¢52 Swapnil Gopal Borse 
Date: 2018.10.08 15:38:49 +05'30 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोकण परिक्षेत्र, नवी मुंबई. 
३) पोलीस अधीक्षक, रायगड. 


प्रत :- 
१) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अलिबाग सार्वजनिक गांधकाय 
विथारु FATS, यांनी GINGA “Recapitulation Sheet” व्याप्रतीसहा. 
2) जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड. 
३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 
) 
) 


४) कार्यासन अधिकारी (इमा-२), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५) निवड फाईल (पोळ-७). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


